स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा दिनांक २८ मे 
हा जन्मदिवस “स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन” 
म्हणून साजरा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ३५१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
: मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक : २६ मे, २०२३ 

प्रस्तावना- 

श्री. विनायक दामोदर सावरकर उर्फ स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे राष्ट्र 
उन्नतीसाठी मोठे योगदान आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जन्मदिनाच्या औचित्याच्या 
निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा आणि त्यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार व्हावा या 
उद्देशाने विविध कार्यक्रम/उपक्रम आयोजित करुन त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन म्हणुन श्री. 
विनायक दामोदर सावरकर उर्फ स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा जन्मदिन दिनांक २८ मे हा 
दिवस “स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


झासन निर्णय - 

श्री. विनायक दामोदर सावरकर उर्फ स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केलेल्या 
कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी दिनांक २८ मे हा त्यांचा जन्मदिवस “स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन” 
म्हणून साजरा करण्यात यावा असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

राज्यातील मंत्रालयीन विभाग, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा या उद्देशाने 
खालील प्रकारचे विविध कार्यक्रम/ उपक्रम यांचे विविध विभागामार्फत यडास्वीरित्या 
आयोजन करण्यात यावे. 


१. "वीर यात्रा": वीर सावरकरांशी संबंधित ऐतिहासिक स्थळे आणि स्मारके या ठिकाणी 
मार्गदर्शनपर दौरा आयोजित करणे तसेच, तरुणांना वीर सावरकर यांचे जीवन 
आणि स्वातंत्र्यळढ्यातील योगदानाबद्दल माहिती देणे 

२. "सावरकर नायक मोहीम" : लोकांना प्रेरणा देणाऱ्या वीर सावरकरांच्या जीवनातील 
कथा, ब्रीद वाक्य आणि घटना इ. सोडल मिडियाद्वारे सामायिक करुन तरुणांना 
प्रेरित करणे. 

३. चर्चासत्रे : वीर सावरकरांच्या जीवनाविषयी आणि कार्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी 
इतिहासकार, तज्ञ आणि अभ्यासकांसह महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये चर्चासत्र 
आयोजित करणे. 

४. देशभक्ती, शौर्य आणि वीर सावरकरांची भारतभूमीसाठीची दृष्टी या विषयांवर 
विविध शौक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची खुली चर्चासत्रे आयोजित करणे 


a) 
d:\dca\2023-24\despande 2023-24\9. क्र. 242-23 स्वातंत्र्यवीर गौरव fer. docx Page 5 


५. डॉक्युमेंटरी फिल्म स्क्रीनिग्स : वीर सावरकरांच्या जीवनावर आणि योगदानावरील 
स्क्रीन डॉक्युमेंटरी आणि चित्रपट प्रदर्शन करणे व त्यानंतर चित्रपट निर्माते आणि 
तज्ञांशी चर्चा करणे तसेच प्रश्नोत्तर सत्रे आयोजित करणे 

६. वीर सावरकर यांचे आदर्श आणि त्यांची देशभक्ती या विषयावर चित्रकला, निबंध 
स्पर्धा, कविता, लघुपट तयार करणे इ. स्पर्धांचे आयोजन करणे व सांस्कृतिक 
कार्यक्रमांव्दारे AIA करणे 

७. "तुमच्या नायकांना जाणून घ्या" प्रश्नमंजुषा : वीर सावरकर आणि भारतीय 
इतिहासाविषयी शिकण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 
प्रश्नमंजुषा आणि स्पर्धा आयोजित करणे 

८. फ्रिडम रन : स्वातंत्र्याची भावना साजरी करण्यासाठी मॅरेथॉन किंवा फन रन 
आयोजित करणे तसेच तरुणांना निरोगी, उत्साही आणि देशभक्‍्तीपूर्ण कार्यक्रमात 
सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करणे. 

९. थिएटर परफॉर्मन्स :- वीर सावरकरांचे जीवन आणि संघर्ष यांचे चित्रण करणारी 
पथनाट्ये सादरीकरण तसेच त्यांच्या योगदानाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये जागरुकता 
वाढविणे 

१०. “स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन” निमित्त आयोजित विविध कार्यक्रम/उपक्रमांना व्यापक 
प्रसिध्दी देणे. 


02. सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभागीय आयुक्‍त, सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी आप आपल्या विभागातील कार्यक्षेत्रातील संबंधितांचे सहकार्य 
घेऊन सदर कार्यक्रम/उपक्रमांचे त्यांच्याकडील उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात यावे. 


०३. सदर art निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०५२६१७०१४२०१२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


fae) — 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 

३. मा. सभापती/मा. उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
यांचे खाजगी सचिव 


d:\dca\2023-24\despande 2023-24१प्र. क्र. ३५१-२३ स्वातंत्र्यवीर गौरब दिन.१००५ Page 6 


४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सर्व मंत्रालयीन 
विभाग, मुंबई 
९. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालक मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता 
१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११.सर्व जिल्हाधिकारी 
१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३.आयुकत सर्व, महानगर पालिका 
१४. सर्व मुख्याधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत 
१५.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाली सर्व क्षेत्रिय अधिकारी 
१६.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२१.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२४. निवड नस्ती, सां.का.४. 


SP 


क च ee ee ee eee eee eT EE 
d:\dca\2023-24\despande 2023-24प्र.क्र. 248-232 स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन.१०८४ Page 7 


